महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी 
रुपये १५,६००-३९,१०० + FS पे रुपये ५,४०० या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर पदवी / 
पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.५१३ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo 009 
दिनांक: १ मार्च, २०१९ 


संदर्भ - शासन आदेश समक्रमांक दि.०४.०१.२०१८. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये डॉ. कैलास फुलसिंग ठाकरे व डॉ. शेख बालन मेहताब या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 
पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारीत पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर आदेज्ञाचा दिनांक “दिनांक 
०४ जानेवारी, २०१८” ऐवजी “दिनांक ०४ जानेवारी, २०१९” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२७१२२३०५६६१७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Varsha Dunk nce ohare 
Munjaji >>-०->- 
Bharose — eyeviews 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 

२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

३) सहसंचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक, लातूर. 

५) जिल्हा शल्यचिकित्सक, नाशिक, लातूर. 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी नाशिक, लातूर. 

८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक, लातूर. 

९) मा. मंत्री (सा. आ)) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


१०) सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३. 


